सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने 
बँकेस देय असलेली रक्‍कम निश्चित करण्यासाठी 
गठीत देवरा समिती अहवालानुसार संबंधित बँकेस 
देय रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३-स 
मंत्रालय विस्तार रूम नं.६२०, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- साखर आयुक्त ,पुणे यांचे पत्र क्र सा आ/अर्थ७/झा. अ१०१९/२०२२,दि.१२.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

सहकार, पणन व वद्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, ससाका २०२१/प्र.क्र.४४/३स 
दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. राजगोपाल देवरा,तत्कालीन प्रधान सचिव (वित्तीय 
सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी 
साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने 
संबंधित बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी समिती गठित केली होती. सदर 
दि. २०.१०.२०२२ अन्वये शासनास अंतीम अहवाल शासनास सादर केला आहे .समितीचा अहवाल मा. 
मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ तथा मान्यतेसाठी ठेवण्याची बाब विभागाच्या विचाराधीन होती . त्यानुसार मा. 
मंत्रिमंडळाने दि. १३.१२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेऊन प्रस्तावास मान्यता 
दिली. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्‍कम निश्चित करण्यासाठी 
गठीत देवरा समिती अहवालानुसार संबंधित बँकेस देय रक्‍कम अदा करण्याच्या अनुषंगाने 
दि.१३.१२.२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ 
मध्ये दर्शुविल्यानुसार १२ सहकारी साखर कारखाने व १ खांडसरी सहकारी संस्था यांना दिलेल्या 
कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी समितीने शिफारस केल्यानुसार बँकेस देय असलेली रक्‍्कमेस 
मान्यता देण्यात येत आहे . 
२. सदर मान्यता ही देवरा समितीच्या शिफारसी व वित्त विभागाने समाविष्ट केलेल्या खालील 
अटी व शर्ती यांची काटेकोरपणे पूर्तता झाल्यानंतरच बँकेस रक्‍कम अदा करण्यात येईल. 


अ) देवरा समितीने शिफारस केल्यानुसार खालील अटी व शर्ती विचारात घ्याव्यात- 
१.संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्‍कम मिळणे संदर्भात या कर्जाच्या वसुली साठी शासनाच्या 
विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे/याचिका मागे घेणेत याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३-स 


३. 


२. भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही अशा Sara हमीपत्र शासनास 
सादर करावे. 

३. शासनाकडून हमीपोटी रक्कम प्राप्त झाल्यावर हमीवरील कर्जाचे सर्व खाते निरंक करुन 
तसा दाखला शासनास सादर करावा. 

४.भविष्यात या कारखान्यांच्या भाड्यापोटी किंवा विक्रीपोटी जी रक्‍कम बँकेस प्राप्त होईल 
त्यातून बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर जर बँकेस काही रक्कम प्राप्त झाळी तर, सदर रक्‍कम 
शासनास हमी कर्जापोटी परत करावी. 

५.समितीने शिफारस केलेल्या रकमा बँकेस देताना वित्त विभागाने रक्‍कम उपलब्धतेनुसार अदा 
करणेबाबत निर्णय घ्यावा. 


याशिवाय वित्त विभागाने देखील खालीलप्रमाणे दोन अटींचा समोवश केला आहे. 
१. आजारी सहकारी साखर कारखाने / संस्था यांच्याकडून कर्ज वसूलीसाठी 
त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करुन संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे 
प्रस्ताव उपरोक्‍त MAHA ARC LIMITED या कंपनीपुढे विचारार्थ सादर करण्यात 
येईल. 
२. भविष्यात शासन थकहमी पोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला 
शासकीय हमी देण्यात येणार नाही. 


या प्रकरणी संबंधित सहकारी साखर कारखाना /सहकारी संस्था यांचेकडून उपरोक्‍त अटी व 


शर्तीची काटेकोरपणे पूर्तता साखर आयुक्त ,पुणे यांनी करुन घ्यावी व सदर पूर्ततेनंतर परिपूर्ण प्रस्ताव 


निधी उपलब्धते साठी शासनाकडे सादर करावा. 


Oe 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या समितीने व त्यांच्या अनौपाचारिक संदर्भक्र अनौसं क्र 


६५४/२०२२/व्यय-२ दि.०३.०१.२०२३अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०४१७३१५७९३०२ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 


co “७ ADO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG > 
(अं. पां. शिंगाडे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1 +05'30" 


मा. मंत्री (सहकार ) यांचेखाजगीसचिव 

मा.अपर मुख्य सचिव ( सहकार व पणन),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय ,मुंबई 
मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय ,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (नियोजन), मंत्रालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३-स 


. साखर आयुक्त, साखर संकुल , पुणे, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई, नागपूर, 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखाअधिकारी, मुंबई, 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


१०.निवडनस्ती- ३स. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३-स 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकःससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३-स दि. ०४/०१/२०२२ 


परिशिष्ट -अ 
अ.क्र बँकेचे नाव हमी देण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांचे नाव शासनाकडून मान्यता 
देण्यात येत असलेली 
रक्‍कम (रु. कोटी) 
i दि उस्मानाबाद जिल्हा नरसिंह ससाका म., इंदापुर, उस्मानाबाद ३.०३ 
मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लि., उस्मानाबाद 
२ |fe नांदेड जिल्हा|१कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखानाम. गांधीनगर, ता. १९.८५ 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लोहा, नांदेड 
लि. नांदेड २गोदावरी मनार सहकारी साखर HREM MOC, TH. ४.५७ 
बिलोली, जि. नांदेड 
३)संत तुकाराम सह.खांडसरी उत्पादक संस्था म. उमरी, ता. ०.६१ 
उमरी, जि. नांदेड 
एकूण २५.०३ 
३ ।दि मुंबई जिल्हा |१श्री. कोंडेश्वरर wearer लि., फूबगांव, ता. नांदगाव खंडेश्वर १०.८९ 
मध्यवर्ती सहकारी बँक जि.अमरावती 
लि., मुंबई २) शिवशक्ती आदिवासी मागासवर्गीय ससाकालि., सुजातपुर, ९.९९ 
ता. शेगांव, जि. बुलढाणा 
३) अंबादेवी ससाकालि., अंजनगाव-सुरजी, जि. अमरावती १२.५७ 
४) सुधाकरराव नाईक (पुष्पावती) ससाकालि., ता. पुसदजि. १.२८ 
यवतमाळ. 
५) श्रीसंत मुक्ताबाई ससाका, एदलाबाद, जि. जळगांव ४.९५ 
६) बालाघाट शेतकरी ससाकालि., पो. उजनी, ता. अहमदपुर, ७.०६ 
जि. लातूर 
७ नृसिंह ससाका लि., लोहगांवजि. परभणी ३.३१ 
८) जय अंबिका ससाका लि., कुंटुर, ता. बिलोली, जि. नांदेड ७.८७ 
९) राम गणेश गडकरी ससाका लि, हेटी-सुरळा, ता. सावनेर, १०.५५ 
जि. नागपुर 
एकूण ६८.४७ 
एकूण (अक्र.१ते ३) ९६.५३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


